डागा स्मृती शासकीय स्त्री रुग्णालय, नागपूर 
येथील नवनिर्मित ५३ अस्थाई पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पद॒आ - २०१९ /प्र.क्र. १५२/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते.रुग्णालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: १० मे,२०१९ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक - पदआ २०१९/प्र.क्र.४६/आरोग्य -३, 
दिनांक- 0§.03.2098. 
२) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष-३/टे-१२/डागास्मृती 
शासकीय स्त्री रुग्णालय,नागपूर/अपदे/सन१९-२०/६११९-२०/१९, दिनांक-०३.०५.२०१९. 


शासन निर्णय- 

उपरोक्त अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर 
यांच्या अधिपत्याखालील डागा स्मृती शासकीय स्त्री रुग्णालय, नागपूर येथील नवनिर्मित ५३ अस्थाई 
पदांना दि.२३.०५.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


२. आता या शासन निर्णयान्वये सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार डागा स्मृती शासकीय स्त्री 
रुग्णालय, नागपूर येथील सदर ५३ अस्थाई पदांना दि.०१.०३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०१९- 
२०२० या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०१ - नागरी आरोग्य सेवा - विषम चिकित्सा 
११० - रुग्णालये व दवाखाने 
११०-२ - मुसफल क्षेत्रातील व दवाखाने 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०१९/प्र.क्र.१५२/आरोग्य-३, 


(09)(09) - मुसफल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये (२२१० ०१४६) 


४. हा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दिनांक- २१.०२.२०१९ 
च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमीत करण्यात येत 
आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०५१०१११७२५०६१७ असा आहे. हा AT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


i Digitally signed by Roshani 
R (05 h ani Dinesh Kadam Patil 
DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S = 


D | Nn e S h Maharashtra, O = Government 


: Of Maharashtra, OU = Public 
Kadam Patil ७.5 
+05'30' 
(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवरसचिव वरस » महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई नागपूर 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
३. संचालक,आरोग्य सेवा, मुंबई. 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये-राज्यस्तर) मुंबई. 
५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 
६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर. 
७. वैद्यकीय अधिक्षक, डागा स्मृती स्त्री रुग्णालय, नागपूर. 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 
९. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 
१०. कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
११. निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


ios 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय HATH: पदआ २०१९/प्र.क्र.१५२/आरोग्य-३, 


शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक-पदआ-२०१९ /प्र.क्र.१५२/ आरोग्य-३, 
विवरणपत्र. 
।_ वेतनश्रेणी । 
हक. easter 0 काक जा 
0 Sa 
Poo आळा 
a: ae 
a as 
१ 
[sess कीय तका ei — eee ee er 
aa | वैचकोय अधिकारी बघरीकरणी | ५७७०-३९१०० | ७७ fa 
ib ae a 


१३ | वैद्यकौय अधिकारी, (शरीरविकृती १५६००-३९१०० ५४०० 
१४ | वैद्यकीय अधिकारी (रक्‍त संक्रमण १५६००-३९१०० ५४०० 


a अडवत 
मनोविकृती परिचारीका — 
oo 


मुकादम ४४४०-७४४० १६०० 


२१ | वैद्यकीय अधिकारी (नवजात बालक १५६००-३९१०० ५४०० 
अतिदक्षता विभाग) 


२२ | बालरोगपरिचारिका (नवजात बालक | ९३००-३४८०० ४३०० 
अतिदक्षता विभाग) 


as हीला 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


